शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर या संस्थेतील 
समावेशनाबाबत. 
श्री. गोपाळ गणपतराव विजयकर, ग्रंथालय लिपीक. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.९१/१८(भाग-३)/तांशि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ:-१) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमयुएन-२०१५/प्र.क्र.१४४/नवि-१८, दि.१६ मार्च,२०१७. 
२) या विभागाचा शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१७/प्र.क्र.६९/१७/तांशि-५, दि.१८ नोव्हेंबर, २०१७. 
३) या विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.९१/१८/तांशि-७, दि.२८ जानेवारी, २०१९. 
४ या विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.९१/१८ (भाग-२)/ तांशि-७,दि.२७/०९/२०२१. 
५) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. ४अ/ आस्था/ २०२०/ १०६५, दि.२६/०८/२०२० व H.92(3)/ 
आस्था/समावेशन/जी.जी. विजयकर/२०२१/६३०, दि.१३/१२/२०, दि.१३/१२/२०२१. 

प्रस्तावना :- 

नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये अचलपूर नगरपरिषद संचलित 
तंत्रनिकेतन, अचलपूर या संस्थेतील एकूण २५ शिक्षक व २५ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे हस्तांतरण करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुलक्षुन, सदर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी २ सेवानिवृत्त शिक्षक व 
१ अपात्र शिक्षकेतर कर्मचारी वगळून उर्वरित २३ शिक्षकीय व २३ शिक्षकेतर पात्र कर्मचाऱ्यांचे समावेशन 
करण्यास संदर्भाधीन क्र.२, ३ व ४ येथील शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

तथापि, मंत्रिमंडळाने समावेशनाकरिता मान्यता दिलेल्या एकूण मंजूर yo पदांपैकी उर्वरित १ 
शिक्षकेतर कर्मचारी श्री. गोपाळ गणपतराव विजयकर, ग्रंथालय लिपिक यांनी समावेडानाच्या वेळी शासनमान्य 
सेवा प्रवेश नियमानुसार लिपिक पदावर समावेशन करण्यास आवश्‍यक असलेले मराठी-३० शब्द प्रति मिनिट व 
इंग्रजी- vo शब्द प्रति मिनिट वेगाचे टंकलेखन प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याच्या कारणास्तव त्यांचे शासन 
सेवेत समावेशन करण्यास अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नाही. 

त्याअनुषंगाने श्री. विजयकर यांनी शासन सेवेत लिपिक पदावर समावेशनाकरीता आवश्यक असलेले 
टंकलेखन प्रमाणपत्र दि.०७/१२/२०१८ रोजी सादर केले असल्याने त्यांचे शासन सेवेत समावेशन करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


क. el a ् 


शासन निर्णय :- 

श्री. गोपाळ गणपतराव विजयकर यांनी मराठी-३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी- ४० शब्द प्रति मिनिट वेगाचे 
“टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा, जुले-२०१८” मध्ये अनुक्रमे ए व बी श्रेणीत उत्तीर्ण झाले असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
दि. ०७/१२/२०१८ रोजी सादर केले असल्याने, त्यांचे दि. ०७/१२/२०१८ पासून शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अचलपूर येथे ग्रंथालय लिपिक या पदावर SAMA करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | कर्मचा-यांचे | नियुक्तीचे प्रथम मूळ । नियुक्ती नियुक्ती शेरा 
क्र नांव पदनाम नियुक्तीचा । प्रवर्ग | चा प्रवर्ग | च्या वेळची 
दिनांक वेतनश्रेणी 
Ee २ ३ 1 aa ५ ६ शिक ८ 
१ श्री.गोपाळ । ग्रंथालय लिपिक | २८/०९/१९८८ | अनुसूचित | अनुसूचित | रू.४०००- | समावेशनास 
गणपतराव जाती जाती | १००-६००० पात्र 
विजयकर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.९१/१८(भाग-३)/तांशि-७9 


२. श्री. विजयकर यांना संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील सर्व अटी लागू राहतील. 

३. श्री. विजयकर यांना शासन सेवेत समावेशन झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि.०७/१२/२०१८ 
पासून वेतन व अनुषंगिक लाभ देय राहतील. 

४. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४०९/२०२१, 
दि.०४/०१/२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११८१७०६४३०२०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMEER LAXMAN ८०५५५५० 


2,5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b57f45f509bf1 bfbd20c865128a018421c3, 
54bddc5, pseudonym=B0341853BBBDA46EBB328D4BE0F460D863592476, 


serialNumber=6EE64CF9B42881125C3715A5DB341B5827C5743C728BC85F04 
BB71FF8FC154D6, cn=SAMEER LAXMAN DHERE 
Date: 2022.01.18 17:09:37 +05'30' 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, अमरावती, (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर, (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती (तांशि-७). 


रट ० क. 20, उ awa 2 


wena 


पृष्ठ २ पैकी २ 


